RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ३७]] 


गुरुवार , ऑक्टोबर ८ , २०१५ / आश्विन १६, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 


" 


प्राधिकृत प्रकाशन 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका 

अधिसूचना 

क्रमांक वविशम / आस्था / ५२४/ २०१५-१६ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१२ च्या राजपत्रात अधिसूचना क्र . वविशम / आस्था / २३८ / २०१२-१३, अन्वये 
वसई -विरार शहर महानगरपालिकेच्या अ, ब, क, ड, ई या पाच प्रभागांसाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ चे कलम २६०(१ ) 
अन्वये अनधिकृत बांधकामावर उक्त अधिनियमाचे कलम २६१ , २६४ , २६७ व ४७८ अन्वये कारवाई करण्यासाठी “ पदनिर्देशित अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती 

आणि, ज्याअर्थी, आता वसई-विरार शहर महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचेकलम २९ अ (१ ) नुसार महानगरपालिकेच्या 
प्रशासकीय कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टीने संलग्न प्रभाग समिती असलेल्या प्रभागांच्या एकूण ९ प्रभाग समिती स्थापन करण्यास मा . सर्वसाधारण 
सभेच्या दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१५ च्या ठराव क्र . ६ अन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महानगरपालिकेच्या सर्व ११५ प्रभागांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणेसाठी “ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून 
नेमणूक करणे आवश्यक आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, नगरविकास विभाग, अधिसूचना क्र . टीपीएस .१२१४ / अनौसं -५४/ प्र.क्र . १७/ १५ / नवि -१२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ 
अन्वये महाराष्ट्र 

प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ४० (१ )( बी ) अन्वये वसई-विरार उपप्रदेशाच्या २१ गावांसाठी शहर व 
औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको ) ऐवजी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची “ विशेष नियोजन प्राधिकरण " 

विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्ती केली 
असल्याने त्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी “ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून नेमणूक करणे देखील आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २६० (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६१, २६४ , २६७ व ४७८ अन्वये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी खालील अधिकाऱ्यांची “ पदनिर्देशित अधिकारी 

म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. खालील कोष्टकातील स्तंभ ( २) मध्ये पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम दिलेले असून त्यांना देण्यात आलेले प्रभाग त्याचे 
समोर स्तंभ क्र . ( ३ ) मध्ये देण्यात आलेले आहेत . 
पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे प्रभाग समितीचे नाव 

समाविष्ट प्रभाग / गावे 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
सहायक आयुक्त/ प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती-ए ३,४,१३,१४,१५,१६,१७,२०,२ ९ , ३१,३२,३३,३४,३५,३६ 
२ सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती- बी २५,२६,२७,२८,३०,३७,३८,३ ९ , ४७,४ ९ , ५०,५२,५४ 
३ सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त, प्रभाग समिती- सी १,२,६,७,८ , ९ ,१०,११,१२,१८,१ ९ , २१,२२,२३,२४ 


" 


अ.क्र . 


" 


भाग दोन -६३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, ऑक्टोबर ८ , २०१५ / आश्विन १६, शके १ ९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


७ 


८ 


-एच 


सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त, प्रभाग समिती - डी ४८,५१,६२,६३,६४,६६,६ ९ , ७०,७८,७ ९ , ८०,८३,८६,८७, ९ २ 
सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त, प्रभाग समिती -ई 

५३,५५,५६,५७,५८,५ ९ , ६०,६१,६५,८१,८२,८४, ९ ४ 
६ सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती- एफ ५,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,६७,६८,७१,७२,७३ 

सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती- जी ७४,७५,७६,७७,८८,८ ९, ९ ० , ९ १,१०५,११५ 

सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती ८५,९ ३ ,९ ५ , ९ ६, ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १००,१०१,१०२,१०४ 
९ सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , प्रभाग समिती- आय १०३, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४ 
१० सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त, विशेष नियोजन विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अर्नाळा, अर्नाळा किल्ला , 
प्राधिकरण. 

पाटीलपाडा, मुक्काम पाडा ,टेंबी, कोल्हापूर , वासळई, कोचीवाडा, 

पाली, आकटन , तरखड , सत्पाळा , कळंब ही गावे. 
११ सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त , विशेष नियोजन विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील चंद्रपाडा, टोकरी, खैरपाडा , 
प्राधिकरण. 

डोलीव, खर्डी, तिवरी , मालजीपाडा, रानगांव ही गावे 


सदरच्या “ पदनिर्देशित अधिकारी ” यांनी त्यांचेसमोर नमूद केलेल्या प्रभागांमधील/ गावांमधील उपरोक्त कलमान्वये विनिर्दिष्ट केलेली कामे 
पार पाडावयाची आहेत . 

सदरचा आदेश सहायक आयुक्त / प्रभारी सहायक आयुक्त यांची संबंधित प्रभागात /विशेष नियोजन प्राधिकरण येथे नियुक्त केल्याच्या 
दिनांकापासून लागू राहील . 


विरार ( पूर्व), 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५. 


गोविंद राठोड , 

आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


